कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ 
(प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम-२०१३ 
मधील तरतूदीनुसार अंतर्गत तक्रार समितीची 
पुर्नरचना करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-०४२ ३/प्र.क्र.१६३/पाच 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय , महिला व बाल विकास विभाग क्र.मकचौ-२०१३/प्र.क्र.६३/मकक, 
दि.१९.०६.२०१४ 
२) शासन निर्णय, संसदीय कार्य विभाग क्र.आस्थापना-२०१६/प्र.क्र.८१/पाच, 
दि. १७.१०.२०१९ 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाकडून कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, 
मनाई व निवारण) अधिनियम दि.२३ एप्रिल, २०१३ रोजी व त्याअंतर्गत दि. ०९ डिसेंबर, 2093 
रोजी नियम प्रसिध्द करण्यात आलेले असून प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन 
करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाने संदर्भाधीन दि.१९ जून, २०१४ रोजी शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार, संदर्भ क्र.२ अन्वये संसदीय कार्य विभागासाठी अंतर्गत 
तक्रार समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीतील काही सदस्यांची 
बदली/सेवानिवृत्त झाल्यामुळे समितीची पुर्नरचना करण्याचे प्रस्तावित होते. 
शासन निर्णय:- 
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) 
अधिनियम, २०१३ अंतर्गत संसदीय कार्य विभागासाठी पुढीलप्रमाणे अंतर्गत तक्रार समिती गठित 
करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र समितीमधील अध्यक्ष / सदस्यांची नावे पदनाम 
१. | . | श्रीमती सुजाता प्र.तेरवणकर, कक्ष अधिकारी अध्यक्ष 
२. श्री.लक्ष्मण सं.पाटील, कक्ष अधिकारी सदस्य 


३. | श्रीमती सहिना हसिना गौसमहंमद मुजावर, सहायक कक्ष अधिकारी | सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-०४२३/प्र.क्र.१६३/पाच 


अ.क्र. समितीमधील अध्यक्ष / सदस्यांची नावे पदनाम 

8. डा.स्नेहळ ईश्वर OR, एम. डी., रेडीओलॉजिस्ट, ४०२/लोढा | अशासकीय 
कासा व्हीवा बी विंग, लोढा कॉप्लेक्स, ठाणे (प) - Yoo ६०७ सदस्य 

प्‌. श्रीमती वंदना प्र. कांबळे, सहायक कक्ष अधिकारी सदस्य सचिव 


2. या विभागातील कार्यरत महिला कर्मचारी यांना असे कळविण्यात येते की, त्यांनी लैंगिक 
छळासंदर्भात कोणतीही तक्रार असल्यास ती समितीच्या अध्यक्षा किंवा सदस्य सचिव किंवा 
अंतर्गत तक्रार समितीच्या नावे सादर करावी. 

३. प्रस्तुत तक्रार समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे राहील:- 

अ) कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि 
निवारण) अधिनियम दि.२३ एप्रिल, २०१३ रोजी व त्याअंतर्गत दि.०९ डिसेंबर, २०१३ रोजी नियम 
केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेले आहेत. त्यामधील तरतूदींनुसार महिलांच्या लंगिक छळवणूकीस 
आळा घालण्यासाठी व महिला कर्मचा-यांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळावे 
यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना करणे. 

ब) विभागांतर्गत महिला कर्मचा-यांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे निवारण निर्धारीत 
कालावधीत होण्यासाठी प्राप्त तक्रारींची छाननी करणे व तक्रारींच्या अनुषंगाने योग्य त्या 
प्राधिका-यांकडे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव सादर करणे. 

क) लैंगिक छळवणूकीसारखे प्रकार टाळण्यासाठी जागृती निर्माण करणे तसेच 
समितीच्या नियतकालिक बैठका घेऊन सुरक्षित वातावरणाच्या निर्मितीबाबत खात्री करणे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९०४१४५८०२९६१५ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRABHAKARRAO fires 


2.5.4.20=1cd8e5208d41651649aad3dd997ce3bf5f06940 


B A B R A cc08F9290f36d5ec59f3ec38a, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=998CDB336CF1F9771D0E313136854C5C6 
6D69D7F809041F17DAB870EE978CCS5A, 

Pp AWA R cn=PRABHAKARRAO BABURAO PAWAR 
Date: 2023.09.04 15:00:12 +05'30' 


(प्र.बा.पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव/उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव/सर्व कक्ष अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Cc Av A  -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थापना-०४२३/प्र.क्र.१६३/पाच 


५. श्रीमती सुजाता प्र.तेरवणकर, कक्ष अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 

६. श्री.लक्ष्मण सं.पाटील, कक्ष अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. डॉ. स्नेहल ईश्वर कोसे, एम. डी., रेडीओलॉजिस्ट, ४०२/लोढा कासा व्हीवा बी 
विंग, लोढा PARA, ठाणे (प)- Yoo ६०७ 

८. श्रीमती सहिना हसिना गौसमहंमद मुजावर, सहायक कक्ष अधिकारी, संसदीय 
कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. श्रीमती वंदना प्र. कांबळे, सहायक कक्ष अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

१०.निवडनस्ती (का.पाच). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


